शासन निर्णय क्रमांक माशाह: 
३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१, दिनांक ९ 
नोव्हेंबर, २०२० चे शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः WIRES ३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२१ 
संदर्भ : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. माशाह ३१२०/प्र.क्र.३०६/एस एम-१, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील तपश्ीलामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे.:- 

“मातोश्री कै.लक्ष्मीबाई पांडुरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर,जि.सोलापूर 
संचलित डॉ.फाळके प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस अँण्ड सायन्स, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता ५ वी ते १० वी अनुदानित तसेच इयत्ता ११वी व १२ वी 
कला व विज्ञान विनाअनुदानित) शाळेचे, मा.श्री.रणजितसिंहजी मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
मु.पो.पेहे, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर” 


याऐवजी 

“मातोश्री कै.लक्ष्मीबाई पांडुरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर,जि.सोलापूर 
संचलित डॉ.फाळके प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस अँण्ड सायन्स, पांढरेवाडी, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर या उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ वी व १२ वी कला व विज्ञान विनाअनुदानित) शाळेचे, 
मा.श्री.रणजितसिंहजी मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर” 

असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०२०९१२२२०३२४२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ क Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
p R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education and 
ravin RajaraM Sports Department postalcade=a00032 st-Mohwresh, 
2.5.4,.20=ad4976f306de281 02 14ec2ea330d9daea5 Of d3f45fae9227a3fea 
a541afl0d1 


Mundhe ण” 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ARTS ३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१ 

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर 

अध्यक्ष/ सचिव, मातोश्री कै.लक्ष्मीबाई पांडुरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ, पांढरेवाडी, 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 

अध्यक्ष/ सचिव, मा.श्री.रणजितसिंहजी मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर 

निवडनस्ती ( एसएम-१). 


Sion 


Cc 
— 
jC 


592 


पृष्ठ २ पैकी २ 


